अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२१-२२ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१) (09) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८४३)” 
मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : २५ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६ एप्रिळ, २०२१ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि.१५.४.२०२१ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि.१२.५.२०२१ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि.२७.५.२०२१ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. ४.६.२०२१ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून, २०२१ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. २८.६.२०२१ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. १६.७.२०२१ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. २५.८.२०२१ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. १७.९.२०२१ 

. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. २१.१०.२०२१ 
. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. २९.१०.२०२१ 
. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. २५.१.२०२२ 

. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ३ फेब्रुवारी, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग 


२ च्या अधिका-यांचे वेतनखर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, WASH व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली 
वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता ०१, वेतन साठी एकूण रुपये ३७.८२१४ कोटी इतका निधी वाचा 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


मधील अनुक्रमांक २ते५व ७ ते १३ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला असून, आता 
एकूण वेतनखर्च विचारात घेऊन संबंधित जिल्हा परिषदांना पुढील वेतननिधी वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. तसेच ११, देशांतर्गत प्रवासखर्चासाठी एकूण रुपये २१.३० लाख 
इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक ७, ११ व १३ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित जिल्हा 
परिषदांना वितरीत करण्यात आला असून, आता संबंधित जिल्हा परिषदांना पुढील प्रवासखर्च 
निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 


००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / 
उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद ग्रामीण 
पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या अधिका-यांचे ०१, वेतन साठी 


रुपये १,१०,००,०००/-व ११, देशांतर्गत प्रवासखर्चासाठी रुपये २७,५०,०००/- याप्रमाणे एकूण 


रुपये १,३७,५०,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सदतीस लाख पन्नास हजार फक्त) इतके अनुदान 
या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


2. या शासन निर्णयामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची 
दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या 
प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. या निधीचा अन्य 
बाबींवरील खर्च ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व san कृतीसाठी संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 


३. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / add पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिका-यांची राहील. 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.६.२०२१ च्या परिपत्रकातील सूचनांप्रमाणे खर्चामध्ये 
काटकसर होईल, याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँंक अकाऊंटमध्ये ECS 
द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 
Offline पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


प. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व WIA (०१) 
(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना 
(अनिवार्य) (२२१५१८४३)” या लेखाशिर्षाखाली संबंधीत उदिष्टांतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा व तो 
सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध 
केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२५१६१०१६०५२८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 

विभागीय आयुक्त, सर्व 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 


०७८ WwW A -0 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०. संचालक, ळेखा व कोषागारे, बॅलार्ड पिअर, मुंबई 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 
१३. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१४. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दिनांक २५ फेब्रुवारी,२०२२ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय/उप विभागीय आस्थापना (२२१५१८४३)" 


BABASAHEB HAJARE 


अ. | जिल्ह्याचे | ०१, वेतन ११, वितरीत करण्यात येत | या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५१८४३ 
क्र. नांव देशांतर्गत | असलेली एकूण खाली वितरीत करण्यात येत असलेली 
प्रवास खर्च रक्‍कम (3+¥) एकूण रक्‍कम (अक्षरी रुपये) 
1१] जर 3 g क § 
Fa | ठाणे ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
२ पालघर १०००००० | 0 | १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
3. | रायगड ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्‍त 
fe | रत्नागिरी १०००००० | 0 १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
५ | नाशिक १०००००० ५०००० १०५०००० रूपये दहा लाख पन्नास हजार फक्त 
६ | धुळे ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
fo | नंदुरबार ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
८ जळगांव १०००००० ५०००० १०५०००० रूपये दहा लाख पन्नास हजार फक्त 
९ | अहमदनगर ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
| १० | ० | पुणे ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
| ११ | १ | सातारा ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
१२ | सोलापूर ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
१३ | कोल्हापूर ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
| १४ | औरंगाबाद ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
१५ | जालना ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
१६ | परभणी ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
| १७ | ७ | बीड ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
१८ | उस्मानाबाद | १०००००० ५०००० १०५०००० रूपये दहा लाख पन्नास हजार फक्त 
१९ | लातूर १५००००० १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 
२० | बुलढाणा २०००००० ५०००० २०५०००० रूपये वीस लाख पन्नास हजार फक्त 
२१ | अकोला ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
22 | वाशिम ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
२३ | अमरावती ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
२४ | यवतमाळ १०००००० | oS १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
२५ | नागपूर १०००००० ५०००० १०५०००० रूपये दहा लाख पन्नास हजार फक्त 
२६ | भंडारा ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
२७ | गोंदिया ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
२८ चंद्रपूर २०००००० ५०००० २०५०००० रूपये वीस लाख पन्नास हजार फक्त 
२९ | गडचिरोली ५०००० ५०००० रूपये पन्नास हजार फक्त 
एकूण ११०००००० | २७५०००० १३७५०००० रूपये एक कोटी सदतीस लाख पन्नास हजार फक्त 
BALASAHEB 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


